कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातील मौजे 
सुरुते ते ढेकोळी व तुर्केवाडीस जोडणारा 
योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.११९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ११ जानेवारी, २०२२. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे/का-२/रेशा/४२/४८५१/२०२१, दि.३०/०९/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातील मौजे सुरुते ते ढोकळी व तुर्केवाडीस जोडणारा योजनाबाह्य 
रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास 
सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांनी सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर 
रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्‍यातील खालील रस्ता ग्रामीण 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जीन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक । करावयाची एकूण दर्जोन्नती 
लांबी (कि.मी) | नंतरचा क्रमांक 


ण मौजे Ged ते ढेकोळी व तुर्कवाडीस | ०/०० ते ३/८०० ।३.८०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१३४ 
जोडणारा रस्ता. 


एकुण लांबी ३.८०० कि..मी 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३.८०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४३३३.४३६ :-३.८००) म्हणजेच 
४३३७.२३६ कि. मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.११९/नियोजन-२ 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०११११७१५३६२६१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN 1 errors ona 


i 
ra 
ps 1879507 ASSBADCE1C62B2D52FC25354CEO8SDFF, 
KA HA E ser }5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAE9FOD137FEA 
BOBBCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 
Date: 2022.01.11 17:16:19 +05'30' 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 

७) कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद (बां) उत्तर विभाग, कोल्हापूर. 

८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

९) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

qo) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


